महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक- दुरुस्ती-०२१७/प्र.क्र.९३/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक २७ मार्च २०१७. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिकारक्षेत्रातील मरोळ पोलीस कॅम्प 
येथील निवासी इमारतींची दुरुस्ती करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ 
विनियम, दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
३) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/कक्ष- 
८(१२)/शा. १९/२०१६, दिनांक १६.०१.२०१६. 


ज्ञापन :- 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांनी त्यांच्या संदर्भाधीन पत्राद्वारे, मरोळ पोळीस कॅम्प 
येथील निवासी इमारतींची दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त कामासाठी मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रदेश, मुंबई, यांनी सन २०१४- 
१५ च्या दरसूचीनुसार तयार केलेले रु.७,२१,२८,३११/- इतक्या खर्चाचे अंदाज सादर केले 
आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तपासले आहेत व ते पुढीलप्रमाणे 


सुधारित केले आहेत:- 

अ.क्र कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(१ (2) (3) 
णि , Structural repairs and strengthening of buildings at Marol | रु.८८,७६,८०२/- 


Police Camp, Andheri (East) and repairs to Doors, 
Window Pipe Line and Drainage and Painting, etc. of 
Building No. E-3. 


२. Structural repairs and strengthening of buildings at Marol रु.८८,२०,०१४/- 
Police Camp Andheri (East) and repairs to Doors, 
Window Pipe Line and Drainage and Painting, etc. of 
Building No. E-4. 


3. Structural repairs and strengthening of buildings at Marol रु.८८,४२,२३७/- 
Police Camp Andheri (East) and repairs to Doors, 
Window Pipe Line and Drainage and Painting, etc. of 
Building No. E-5. 


९. Structural repairs and strengthening of buildings at Marol रु.८८,८०,०४५/- 
Police Camp Andheri (East) and repairs to Doors, 
Window Pipe Line and Drainage and Painting, etc. of 
Building No. E-6. 


५. Structural repairs and strengthening of buildings at Marol रु.८८,१०,५६०/- 
Police Camp Andheri (East) and repairs to Doors, 
Window Pipe Line and Drainage and Painting, etc. of 
Building No. E-7. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०२१७/प्र.क्र.९३/पोल-७. 


अ.क्र कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(9 (2) (3) 
६. Structural repairs and strengthening of buildings at Marol | रु.८७,३५,६१९/- 


Police Camp Andheri (East) and repairs to Doors, 
Window Pipe Line and Drainage and Painting, etc. of 
Building No. E-10 


(9. Structural repairs and strengthening of buildings at Marol | रु.८७,३७,७८१/- 
Police Camp Andheri (East) and repairs to Doors, 
Window Pipe Line and Drainage and Painting, etc. of 
Building No. E-14. 


८. Structural repairs and strengthening of buildings at Marol रु.८८,६१,२९९/- 
Police Camp Andheri (East) and repairs to Doors, 
Window Pipe Line and Drainage and Painting, etc. of 
Building No. E-15. 


एकूण रु. ७,०५,६४,३५७/- 


४. परिच्छेद-३ मधील तक्त्यातील खर्चाच्या अंदाजांना प्रशासकीय मान्यता देण्यास 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सहमती दिली आहे. त्या अनुसार, मरोळ पोलीस कॅम्प येथील 
निवासी इमारतींची दुरुस्तीची परिच्छेद ३ मधील तक्त्यातील स्तंभ (2) मधीळ कामांकरिता 
स्तंभ (३) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रु. ७,०५,६४,३५७/-इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, निधी 
उपलब्ध झाल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये या अटीवर, याद्वारे, मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा बी-१, मुख्य लेखाशीर्ष, २०५५, पोलीस (02), शहर 
पोलीस, शहर पोलीस आस्थापना (दत्तमत) (२०५५ ००९७), २७, लहान बांधकामे, या 
लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९६/इमा-२, 
दिनांक १०.०३.२०१७, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७, हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१७०३२७१८०७०९९८२९ असा आहे. हे 
ज्ञापन डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 


७ 
S W a Nn | | G (0 a | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b876 


443b2654088832e43dcad21c52a, cn=Swapnil 


Borse Gopal Gorse 


Date: 2017.03.27 18:08:55 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०२१७/प्र.क्र.९३/पोल-७. 


) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग (व्यय-७/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रदेश, मुंबई. 
४) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उत्तर मुंबई, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, मुंबई. 

८) निवड फाईल (पोळ-७). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


